वन विभागाची पुनर्रचना मानव संसाधन विकास 
योजनेत्तर योजनेतील अस्थायी पद सन २०२१- 
२२ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम -२०२१/प्र.क्र.२४/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग,क्रमांक-एफडीएम-२०२०/प्र.क्र.१५/फ-२, 
दि. २१.०९.२०२० 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 

३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१५(२०-२१)/२००/(२०-२१), 
दि.२२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

“मानव संसाधन विकास पदांची निर्मिती” या योजनेत्तर योजनेतील १ पद संदर्भ 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग, दि.२१.०९.२०२१ अन्वये ०१.०९.२०२० 
ते दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. सदर 
पदाची मुदत दि.२८.०२.२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने 
संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा 
समावेश आहे. त्याअनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील एका अस्थायी पदास वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१५.०२.२०२१ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२१ ते 
३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


“तत क तत त दातात. |... 


ee ES 


2. या पदांवर होणारा खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) 
०१ वनीकरण ००१ संचालन व प्रशासन (०१) संचालन व प्रशासन (०१) (०१) मुख्य वनसंरक्षक 
(२४०६ 0022) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध होणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


= प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.१५.०२.२०२१ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२१/प्र.क्र.२४/फ-२ 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११०५८३९२११९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Atul Ashok Kode 
At 1 | AS h 0 k DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 00 
d Forest Department, postalCode=400032, 
Maharasht 
2,5.4.20=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d366 
Ko d e 233b80405514f23a879132aeec, cn=Atul Ashok Kode 
Date: 2021.03.31 11:05:24 +05'30° 
(अतुल कोदे) 
महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 


१) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवगी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी/मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)निवडनस्ती, महसूल व वन विभाग, फ-२ कार्यासन. 


महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


